सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ ऑक्टोबर, २०२१ 


१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / 
२००९/ उद्योग-२, दिनांक ३१/०८/२००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८/ २००९ 
/ उद्योग-२, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / 
प्र.क्र.३२८/ उद्योग-२, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, 
दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान-२०१९-२०/ अ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २६/०७/२०१९. 
७) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/वितरण/ २०१९/ ओ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९. 
८) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/दावे/ २०१९/ ओ-१४६७, दि.१५/११/२०१९. 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/ प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दि. २२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/दावे/ २०१९/ अ-१३२, दि.२७/०१/२०१९. 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचाळनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/२०२०/ अ-३८४, दि.१३/०३/२०२०. 
१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२, 
दि. २३/०३/२०२१. 
१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१, 
दि.२४/०६/२०२१ व दि.२९/०७/२०२१. 
१४) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. सोप्रयो वाईन प्रोत्साहन अनुदान दावे/ २०२१/ओ-७७२, 
दि.२६/८/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन 
देणे, सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी 
तसेच द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ 
दि.१९/१०/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून 
राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के 
मूल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास 
देण्याबाबतची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित असलेले दावे निकाली 
काढण्याकरीता रुपये ४०,९८,४९,६२९/- एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव 
सादर केला असता वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रस्तुत योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित 
झालेल्या निधीपैकी रुपये ८,१४,२६,९९९/- एवढा निधी वितरणासाठी या विभागास उपलब्ध करुन दिला 
आहे. 


३. सबब, सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद 
केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/ श्ुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शार्तीची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, उद्योग 
संचालनालयाकडून प्राप्त झालेले सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अथवा तत्पूर्वीच्या कालावधीत प्रलंबित 
असलेल्या दाव्यापोटी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकाला 
रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार रुपये ८,१४,२६,९९९/- (रुपये आठ कोटी चौदा लक्ष सव्वीस हजार 
Tal नव्व्याण्णव फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची थकीत थकीत रकमेपैकी 
क्र. रक्‍कम (रुपये) वितरीत करण्यात 
येणारी रक्‍कम (रुपये) 

Pa | २ ३ i = enol 4 

| निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/०४/२०११ ते 9,190, ६७५ 9,190, ६७५ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०९/२०११ 

२ | निराव्हेली ग्रेप वाईन्स ०१/१०/२०११ ते १,५२,८०४ १,५२,८०४ 
प्रा.लि.पुणे ३१/०३/२०१२ 

३ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/०४/२०१३ ते १,५६,००७ १,५६,००७ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०९/२०१३ 

४ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/१०/२०१३ ते २,९०,७५१ २,९०,७५१ 
प्रा.लि.पुणे ३१/०३/२०१४ 

५ | निराव्हेली ग्रेप वाईन्स ०१/०४/२०१४ ते ३,७२, ८३४ ३,७२,८३४ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०९/२०१४ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


६ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/१०/२०१४ ते ४,२२,२२८ ४,२२,२२८ 
प्रा.लि.पुणे ३१/०३/२०१५ 
७ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स ०१/०४/२०१८ ते १६,६८,७७९ १६,६८,७७९ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०९/२०१८ 
८  ग्रेपसी वाईन्स अँण्ड बेवरेजेस | ०१/१०/२०१८ ते २,४७,५४२३ २,४७,५४३ 
पुणे ३१/०३/२०१९ 
९ | ग्रेपसी वाईन्स अँण्ड बेवरेजेस | ०१/०४/२०१९ते १,६०,९४२ १,६०,९४२ 
पुणे ३०/०९/२०१९ 
lia ओकवुड वाईनरी ०१/०४/२०१३ ते ६२,३६६ ६२,३६६ 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१३ 
i Hogs वाईनरी ०१/१०/२०१३ ते १६,०६८ १६,०६८ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१४ 
१२ | ओकवुड वाईनरी ०१/०४/२०१४ ते ८३,२७७ ८३,२७७ 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१४ 
१३ | ओकवुड वाईनरी ०१/०४/२०१९ ते ३३,४१,३०० ५,४५,३०० 
fos ATT 30/08/2098 
१४ | ग्रोवर झंपा वाइनयाड॑स्‌ लि. ०१/०४/२०१८ ते ७७,०२,०६६ १२,५६,९७७ 
मुंबई ३०/०९/२०१८ 
१५ | ग्रोवर झंपा वाइनयाड॑स्‌ लि. ०१/१०/२०१८ ते १,५०,७८,१४९ २४, ६०,७५४ 
मुंबई ३१/०३/२०१९ 
१६ | फ्रटेली वाईन्स प्रा.लि. ०१/१०/२०१९ ते २,३४,३६,८३४ ३९, ६२,३११ 
सोलापूर ३१/०३/२०२० 
१७ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. ०१/१०/२०१९ते । १७,४४,१५,७८८ २,८४, ६४,६५६ 
नाशिक ३१/०३/२०२० 
१८ । मोईत  हेन्नेसी इंडिया| ०१/०४/२०१९ते ४५,१५,९०४ ७,३६,९९६ 
प्रा.लि.मुंबई ३०/०९/२०१९ 
१९ | मोईत  हेनत्नेसी इंडिया।| ०१/१०/२०१९ते १,०२,३२,९११ १६,७०,०११ 
प्रा.लि.मुंबई ३१/०३/२०२० 
२० | ग्रोवर झंपा वाईनयार्डस्‌ लि. | 09/08/2098 F ८०,८५,६१८ १३,१९,५७३ 
नाशिक ३०/०९/२०१९ 
२१ | ईगल वाईन्स प्रा.लि. नाशिक | ०१/०४/२०११ते ३२,४७७ ३२,४७७ 
३०/०९/२०११ 
२२ | ईगल वाईन्स प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०११ ते १,०९,८८७ १,०९,८८७ 
३१/०३/२०१२ 
२३ | ईगल asa प्रा.लि. नाशिक 09/08/2093 ते ४४,४३९ ४४,४३९ 
३०/०९/२०१३ 
२४ | ईगल वाईन्स प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१३ ते ५६,४७७ ५६,४७७ 
३१/०३/२०१४ 
२५ | ईगल asa प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१६ ते ३४,२३५ ३४,२३५ 
३१/०३/२०१७ 
२६ | Sey वाईन्स प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१४ ते ४४,२९९ ४४,२९९ 
३०/०९/२०१४ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


२७ | ईगल वाईन्स प्रा.लि. नाशिक | ०१/१०/२०१४ते ४५,३२४ ४५,३२४ 
३१/०३/२०१५ 

२८ | ईगल वाईन्स प्रा.ळि. नाशिक | ०१/०४/२०१९ते ५,८०,४६२ ५,८०,४६२ 
३०/०९/२०१९ 

२९ | शिवप्रसाद वाईन्स नाशिक ०१/०४/२०१९ ते २,०३,५८० २,०३,५८० 
३०/०९/२०१९ 

३० | शिवप्रसाद वाईन्स नाशिक ०१/०४/२०१३ ते २३,२५१ २३,२५१ 
३०/०९/२०१३ 

३१ | शिवप्रसाद वाईन्स नाशिक ०१/१०/२०१३ ते ३०,२५८ ३०,२५८ 
३१/०३/२०१४ 

३२ | शिवप्रसाद वाईन्स नाशिक ०१/०४/२०१४ ते ३४,२७४ ३४,२७४ 
३०/०९/२०१४ 

३३ | शिवप्रसाद वाईन्स नाशिक ०१/१०/२०१४ ते ३३,२५३ ३३,२५३ 
३१/०३/२०१५ 

३४ | विनस सेलर्स प्रा.लि.नाशिक ०१/१०/२०१९ ते ६५, ६५,०१४ १०,७१,४१० 
३१/०३/२०२० 

३५ | एन.डी.वाईन्स प्रा.लि.नाऱशिक | ०१/०४/२०१५ते ३,१६,५२१ ३,१६,५२१ 
३०/०९/२०१५ 

३६ | एन.डी.वाईन्स प्रा.लि.नाशिक | ०१/१०/२०१५ते १२, ६४,४३४ १२,६४,४३४ 
३१/०३/२०१६ 

३७ | Js ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/०४/२०१९ ते १,५१,४५,२९५ २४,७१,७१२ 
लि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

३८ | TS ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/०४/२०१५ ते ६,६१,९१२ ६,६१,९१२ 
लि.नाशिक ३०/०९/२०१५ 

३९ | Je ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/१०/२०१५ ते ८,६४,२५० ८,६४, २५० 
लि.नाशिक ३१/०३/२०१६ 

४० | सोमंदा वाईनयाडस्‌ अड ०१/०४/२०१९ ते २६,९९,५१८ ४,४०,५६१ 
रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. नाशिक ३०/०९/२०१९ 

४१ | सह्याद्री Stl वाईन्स ०१/०४/२०१९ ते ८,११,३२८ ८,११,३२८ 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

४२ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स लि. | ०१/१०/२०१९ते २,०३,४२,०७४ 32:१९:४२६ 
नाशिक ३१/०३/२०२० 

४३ | ओकवुड वाईनरी | ०१/१०/२०१९ ते ५१,१२,४८३ ८,३४,३५७ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०२० 

४४ । फ्रटेळी वाईन्स प्रा.लि. |  ०१/०४/२०१५ते ३६,८९,२०० ६,०२,०७७ 
सोलापूर ३१/०३/२०१६ 

४५ | एन.डी.वाईन्स प्रा.लि.नाशिक | ०१/१०/२०१९ F ८५,४३,८६८ १३,८७,७५७ 
३१/०३/२०२० 

४६ | ईगल वाईन्स प्रा.ळि. नाशिक | ०१/१०/२०१९ते २,८३,१३७ २,८३,१३७ 
३१/०३/२०२० 

४७ | सोमंदा वाईनयाडस्‌ अड ०१/१०/२०१९ ते २६, ६४,२९१ ४,४०,५६० 
रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. नाशिक ३१/०३/२०२० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


४८ | ears Rare इंडीया प्रा.लि. |  ०१/१०/२०१९ते ३,६०,९२३ ३,६०,९२३ 
नाशिक ३१/०३/२०२० 

४९ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. | ०१/०४/२०१५ते १,१४,३८,६३६ १८,६६,७८५ 
नाशिक ३०/०९/२०१५ 

yo | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. | ०१/१०/२०१५ते २,००,४३,९८७ ३२,७१,१७९ 
नाशिक ३१/०३/२०१६ 

५१ | व्हिनस सेलर्स प्रा.लि. नाशिक | ०१/०४/२०१६ ते १४,४०,८७३ १४,४०,८७३ 
३०/०९/२०१६ 

५२ | व्हिनस सेलर्स प्रा.लि. नाशिक | ०१/१०/२०१६ ते १,७२,३२० 4,192,320 
३१/०३/२०१७ 

५३ | सेवन  पिक्‍्स वाईनरी। ०१/०४/२०१९ते ३६,८१,२९३ ६,००,७८७ 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

५४ | सेवन  पिक्‍क्स वाईनरी। ०१/१०/२०१९ते २९,११,७७१ ४,७५,२०१ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०२० 

५५ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१४ ते २४,५६, ६४४ ४,००,९२४ 
३०/०९/२०१४ 

५६ | यॉर्क वाईनरी प्रा.ळि. नाशिक ०१/१०/२०१४ ते ११,३३,१५२ ११,३३,१५२ 
३१/०३/२०१५ 

५७ | याक वाईनरी प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१५ ते १०,०५,९०५ १०,०५,९०५ 
३१/०३/२०१६ 

५८ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१९ ते १,०१,७३,२०८ १६,६०,२६८ 
३१/०३/२०२० 

५९ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक | ०१/१०/२०१८ ते ९३,२९,८१० १५,२२,६२५ 
३१/०३/२०१९ 

go | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक | ०१/०४/२०१९ते ७१,३५,४३३ ११,६४,५०३ 
३०/०९/२०१९ 

६१ । फ्लेमिंगो वाईन्स कंपनी | ०१/१०/२०१७ते १६,४९,३८० १६,४९,३८० 
प्रा.लि. नाशिक ३१/०३/२०१८ 

६२ | राजधीर वाईन्स प्रा.लि. | ०१/०४/२०१९ते ५७,८३,३२९ ९,४३,८३९ 
नाशिक ३०/०९/२०१९ 

६३ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१६ ते ६,११,१५९ ६,११,१५९ 
३०/०९/२०१६ 

६४ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. नाशिक ०१/१०/२०१६ ते ९,४४,८५७ ९,४४,८५७ 
३१/०३/२०१७ 

६५ | हिल क्रेस्ट फुडस्‌ AS] ०१/१०/२०१९ते १०,४७,९८९ १०,४७,९८९ 
बेवरेजेस प्रा.लि. पुणे ३१/०३/२०२० 

६६ | विनलन्ड वाईन्स कंपनी प्रा. | ०१/१०/२०१९ते ११,९६८ ११,९६८ 
लि., नाशिक ३१/०३/२०२० 

६७ | राजधीर वाईन्स कंपनी प्रा. | ०१/१०/२०१६ते ८,७९,४५२ ८, ७९,४५२ 
लि., नाशिक ३१/०३/२०१७ 

एकूण ८,१४,२६,९९९ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


४. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ८,१४,२६,९९९/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी चौदा लक्ष 
सव्वीस हजार Adal नव्वय्याण्णव हजार फक्त) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे 
कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 

७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 

८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २२५/ २०२१/ व्यय-१६, दि.२२/१०/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०२८१११९५०२३१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VINOD ५0०१॥॥॥(॥-॥ ५५७ तन 


2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b 1c93fa9f36d97d56c0cf07812a43c5¢ 
15d6a24, pseudonym=323A3B33024CA3B9B9527D203D8EASCS5D8D48849, 


rialNumber=6CAF7EAF9A975C60BD4278CDB26344D74E2548D2175C80B 
A946EF0383ABES111, cn=VINOD SOPANRAO MEND! 


2021.10.29 15:07:49 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 


८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


९.राज्यकर सह आयूक्त (व्हॅट व्यवस्थापन)सोलापूर विभाग,विक्रीकर भवन ,विजापूर रोड,सोलापूर. 


१०.राज्यकर सह आयुक्‍त, मोठे करदाते कक्ष-३ वस्तू व सेवा करभवन,माझगांव,मुंबई. 


११.राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग, पुणे. 
१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 


१३. संबंधित घटक नाशिक. 


१४. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 


१५. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


